श्री.संतोष चंद्रकांत fre, अतिरिक्‍त 
सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांना 
कार्यमुक्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- डीपीपी-०१२२/प्र.क्र.०५/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० जानेवारी, २०२२ 


(१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एसआरव्ही-१०९२/१०३३/ 
प्र.क्र. ३३/९२/८ दि.०२.१२.१९९७. 

(२) शासन Beat क्र. डीपीपी-२०११/२९१/प्र.क्र.६०/पोळ-१० दि. २८.०६.२०११ 

(३) शासन आदेशा क्र. डीपीपी-०७२१/प्र.क्र. १६६(भाग-२)/पोळल-१०, दि. ०५.०८.२०२१ 

(४) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. सअइनि/ 
१३२/०४/२०२२, दि.०३.०१.२०२२. 


_:आदेठा :- 


संदर्भ क्र. २ येथील आदेशान्वये श्री संतोष चंद्रकांत शिंदे यांना सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात आली होती. संदर्भ क्र. 3 येथील आदेशान्वये श्री 
शिंदे यांना पदोन्नतीने अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता या पदावर दिंडोशी, जि. मुंबई येथे 
पदस्थापना देण्यात आली होती. 
२. संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ अन्वये श्री संतोष चंद्रकांत 
शिंदे, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, जि.बृहन्मुंबई यांची विधी व न्याय विभाग, अधिसूचना 
दि. २२.१२.२०२१ अन्वये जिल्हा न्यायाधिश या संवर्गातील पदावर नियुक्‍ती झाल्याने या पदावर 
रुजू होण्याकरिता कार्यमुक्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
३. सबब, उपरोक्त परिच्छेद १ व २ नुसार तसेच शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्र.एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८ दि. ०२.१२.१९९७ मधील परिच्छेद २ (ब)(१) मधील 
तरतुदींनुसार श्री संतोष चंद्रकात शिदे यांना जिल्हा न्यायाधीश या संवर्गातील पदावर रुजू 
होण्याकरिता दि. २१.०१.२०२२ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०१२२/प्र.क्र.०५/पोल-१० 


सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/५/.॥8॥0/959॥॥9.9०५. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२२०१२०१५४६०१०७२९ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Tushar Dilip 
Rathod 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) अपर मुख्य सचिव (अव सु.) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) उपसंचालक, कोकण परिक्षेत्र कार्यालय, बृहन्मुंबई. 

४ श्री. संतोष चंद्रकांत ठिंदे, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 

(संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेमार्फत) 
५) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
६) निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


